दिव्यांग हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
अकृषि विद्यापीठांमधील गट-अ ते गट-ड 
संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र.४२/२१/विशि-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २०.०७.२०२१ 


वाचा:- 


१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 

२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ रोजीची अधिसूचना. 

३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२, दिनांक १२.११.२०२० 

४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२, दिनांक ०२.०२.२०२१ 

५) शासन निर्णय समक्रमांक दि.१६.०२.२०२१ व दि.२३.०६.२०२१ 


शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची सुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता 
मंत्रालयाने दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करावयाच्या पदांची यादी 
विहित करून www.disabilityatfairs.gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे 
List of Post identification suitable for Person with Benchmark Disability notified on 
08.09.2029 या शीर्षाखाली प्रसिध्द केलेली आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने 
पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली गट-अ ते गट-ड मधील जी पदे राज्य 
शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेली यादीमधील ज्या पदांची 
कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व प्रचळित वेतनश्रेणी राज्य शासनाच्या सेवेतील (अधिनस्त 
कार्यालयातील पदांसह) पदांशी समान आहेत, अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन 
सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 
दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. त्यानुसार संदर्भ क्र.५ येथील शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. 

केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेत समावेश नसलेली पदे दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित करण्यासाठी प्रस्ताव सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने गठित केलेल्या तज्ञ समितीपुढे 
ठेवण्यात आला होता. सदर समितीने दि.०७.०७.२०२१ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार दिव्यांगासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र.४२/२१/विशि-१ 


सुनिश्चित करावयाच्या गट-अ, ब व क संवर्गातील पदांचा तपशील सोबतच्या विवरणत्र-अ मध्ये दर्शविला 
आहे. 

२. सदर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार व प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
तज्ञ समितीने दि.०७.०७.२०२१ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७२०११४१०५७४०८ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AJIT MADHUKARRAO 
BAWISKAR 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई, 
३. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
४. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 
५. मा.मंत्री , उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई, 
७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा विधानंडळ सचिवालय, मुंबई, 
८. मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
९. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११.आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे, 
१२.मा. कुलगुरू सर्व अकृषि विद्यापीठे, 
१३.मा. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१४.सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
१५.कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे, 
१६.स्वीय सहायक प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१७.निवड नस्ती (विशि-१). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र.४२/२१/विशि-१ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४२/२१/विशि-१, 
दि.२०.०७.२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र- अ 


अकृषि विद्यापीठातील दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करावयाची पदे. 


पदनाम 


शारिरिक योग्यता 


दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चिती 


गट-अ 
सहायक संचालक, S, ST, W, BN, MF, a) B,LV 
आजीवन RW, SE, H, C Dy 
आजीवन व अध्ययन c) OL, BL, OA, BA, BLOA, Dw, AAV, 
व विस्तार MDy (M) 
d) MI, SLD, ASD (M) 
संचालक बहि : शाल S, ST, ७, BN, MF, e) MD including (a) to (त) above 
शिक्षण मंडळ RW, SE, H, C 
समन्वयक, राष्ट्रीय S, ST, W, BN, MF, a) LV 
योजना RW, SE, प, C b) HH 
सेवा योजना c) OL, OA, BA, Dw, AAV, MDy (M) 
d) MI, ASD (M) SLD 
e) MD including (a) to (d) above 
प्रकल्प अधिकारी, S, ST, W, BN, MF, a) B,LV 


आजीवन अध्ययन व 
विस्तार 


RW, SE, H, C 


b) 
c) 


d) 
९) 


HH 

OL, OA, BA, Dw, AAV, MDy (M) 
BL, OAL 

MI, ASD (M) SLD 

MD including (a) to (d) above 


गट-ब 


डिजिटल इंजिनिअर 


S, ST, W, BN, 
MF,RW, SE, H, C 


a) 
b) 
c) 
च) 


HH 

OL, OA, Dw, AAV, BL 

MI, ASD (M), SLD 

MD including (a) to (c) above 


गट-क 


एन. आय. एस. 
(खास शिक्षक) 


S, ST, W, BN, MF, 
RW, SE, H, C 


a) 
b) 
c) 
d) 


HH 

OA, Dw, AAV 

MI, ASD (M), SLD 

MD including (a) to (c) above 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र.४२/२१/विशि-१ 


Abbreviations:- 
Sr. Abbreviation | Long Form Sr. Abbreviation | Long Form 
No. No. 
1 (८... _| Blind Ee DW Dwarfism 
2 LV Low Vision 10 AAV Acid Attack Victim 
3 शि Deaf 11 ASD Autism Spectrum 
Disorder (M-Mild) 
4 HH Hearing Handicapped 12 विश Intellectual Disability 
5 OL One Leg 13 SLD Special Learning 
Disability 
a OAL One Arm and One Leg 14 MI Mental Illness 
7 CP Cerebral Palsy 15 MD Multiple Disabilities 
a LC Leprosy Cured 
Abbreviations:- 
Sr. Abbreviation | Long Form Sr. Abbreviation | Long Form 
No. No. 
1 S Sitting i fl 0. Pulling and Pushing 
2 ST Standing 7 MF Manipulation by Fingers 
3 W Walking el SE Seeing 
4 BN Bending Pil H Hearing 
5 L Lifting 10 C Communication 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


